सन २०२२-२३ मध्ये कृषि यांत्रिकीकरण उप 
अभियानांतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 
रु.५९२१.१२ लाख निधीच्या कार्यक्रमास 
मान्यता देणे व निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- कृयांयो-२०२२/प्र.क्र.१९२/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-३२. 
दिनांक : १५ नोव्हेंबर, २०२२. 
der: 
१. केंद्र शासनाच्या कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र .3-9/2094-M&T(I&P) दि. 92.90.2022 
२. आयुक्त, कृषि यांचे पत्र क्र. जा.क्र.कृआ/गुनि-५/नक्र १६७/२०२२-२३/३५३६८/२०२२ दि. १९.१०.२०२२ 
प्रस्तावना : 
राज्यात केंद्र पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान राबविण्यात येत आहे. सदर उप अभियानांतर्गत 
एकूण आठ घटक असून घटक क्र.१व २ हे नवीन तंत्रज्ञानाने विकसित केलेल्या संयंत्रांची प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण व 
चाचणीबाबत आहेत. घटक क्र. १ व २ यासाठी केंद्र हि्याचे प्रमाण १०० टक्के आहे. उर्वरित ६ घटकांसाठी केंद्र 
व राज्य शासनाच्या निधी हिऱ्याचे प्रमाण ६०:४० असे आहे. 


केंद्र शासनाने संदर्भ १ अन्वये कृषि यांत्रिकीकरण अभियानासाठी सन २०२२-२३ करिता सर्वसाधारण 
प्रवर्गासाठी केंद्र हिस्सा रु. ३५५२.६७ लाखव समरुप राज्य हिस्सा रु. २३६८.४५ लाखअशा एकूण रु. ५९२१.२२ 
लाख निधीच्या कार्यक्रमास मान्यता देऊन केंद्र हिऊ्याचा रु. ३५५२.६७ लाखनिधी वितरित केला आहे. 


वित्त विभागाच्या दि.४.४.२०२२ च्या परिपत्रकान्वये अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या ६०% च्या निधी वितरणाचे 
अधिकार प्रशासकीय विभागाने दिले आहेत तथापि, सदर निधी दर महिना ७% याप्रमाणे विभागास अर्थसंकल्प 
वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात येईल अशा सूचना वित्त विभागाकडून प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार 
या उप-अभियानाकरिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रु. ५९२१.१२ लाख निधी (केंद्र हिस्सा रु. ३५५२.६७ लाख व 
राज्य हिस्सा रु. २३६८.४५ लाख) कृषि आयुक्‍तालयास वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, 
त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 


१. सन २०२२-२३ मध्ये कृषि यांत्रिकीकरण उप-अभियानाच्या अंमलबजावणीकरिता रु. 4829.92 लाख 
निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सन २०२२-२३ मध्ये कृषि यांत्रिकीकरण उप-अभियानाच्या अंमलबजावणीकरिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 
रु.५९२१.१२ लाख निधी (रुपये एकोणसाठ कोटी एकवीस लाख बारा हजार फक्त) आयुक्त, कृषि यांना 
वितरित करण्यात येत आहे. या निधीमध्ये केंद्र हिकऱऱ्याचा रु. ३५५२.६७ लाख (रुपये पस्तीस कोटी बावन्न 
ळाख सदुसष्ट हजार फक्त) व राज्य हिछ्याचा रु. २३६८.४५ लाख (रुपये तेवीस कोटी agus लाख 
पंचेचाळीस हजार फक्त) निधीचा समावेश आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-२०२२/प्र.क्र.१९२/८-ओ 


३. सदर योजनेंतर्गत मंजूर केलेला रु. ५९२१.१२ लाख निधी खालील लेखाशिर्षाखाली चालू वर्षी अर्थसंकल्पित 
केलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


केंद्र राज्य 

मागणी क्रमाक:- डी-३ मागणी क्रमाक:- डी-३ 

२४०१ पीक संवर्धन, २४०१ पीक संवर्धन, 

(००)११३-कृषि अभियांत्रिकी (००)११३-कृषि अभियांत्रिकी 

(00) (०८) कृषि उन्नती योजना कृषि | (0० (१६ कृषि उन्नती योजना कृषि 
अभियांत्रिकीकरण उपअभियान (कें.पु.यो), अभियांत्रिकीकरण उपअभियान (कें.पु.यो), 

(केंद्र हिस्सा ६० THA) (२४०१ २५१३) (राज्य हिस्सा Yo टक्के) (२४०१ ८७३६) 

३३ अर्थसहाय्य ३३ अर्थसहाय्य 


. या उप-अभियानाकरीता वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाने वार्षिक कृति आराखड्यात मंजूर केलेल्या 


बाबींवर खर्ची टाकावा तसेच, अनुदानाची रक्‍कम लाभार्थ्यांना महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे आधारसंलग्न बँक 
खात्यावर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीव्दारे जमा करावी. 


. सदर योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर या बाबीसाठी अनुसूचित जाती/जमाती, महिला, अल्प व अत्यल्प भूधारक 


शोतकऱयांसाठी किंमतीच्या ५०% किंवा रु. १.२५ लाख यापैकी जे कमी असेल ते आणि इतर शेतकऱयांसाठी 
४०% किंवा रु.१ लाख यापैकी जे कमी असेल ते याप्रमाणे अनुदान देण्यात यावे. 


. इतर यंत्र/अवजारांच्या बाबतीत केंद्र शासनाच्या कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना, 


अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


. सदर निधी खर्च करतान तो विहित कार्यपघ्दती अनूसरून सर्व वित्तीय कायदे/प्रक्रियाचे/वित्तीय 


अधिकारांच्या मर्यादे/9./.७. तत्वानुसार/ प्रचलित शासन निर्णय/ नियम/ परिपत्रक/तरतुदीनुसार, 
बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अंमळबजावणी यंत्रणांनी करावी. 
कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम/ अधिकाराचा भंग होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची 
जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कर्यालयाची राहील. 


. कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या उद्दिष्ट पूर्तीसाठी, संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि 


आयुक्तालय यांनी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन उदिष्टनिहाय अंमलबजावणी 
विषयक सविस्तर सूचना सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना निर्गमित कराव्यात. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक 
सूचनांप्रमाणे या योजनेचा आर्थिक व भौतिक प्रगतीचा मासिक अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखे पर्यंत 
केंद्र शासनास सादर करावा. 


. सदर अभियानाकरिता वितरित केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्याकरिता आयुक्‍त (कृषि), कृषि 


आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून आणि सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी आयुक्तालय, 
पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-२०२२/प्र.क्र.१९२/८-ओ 


१०.सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाकित दि. ४ एप्रिल, २०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन व सदर परिपत्रकातील अटी शर्तीची पूर्तता करुन 
तसेच वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३१७/२२/व्यय-१, दिनांक १४.११.२०२२ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१११५१४४५४६४३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHENDRA SOPAN 
GHADGE 
Date: 2022.11.15 14:46:13 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. अ.मु.स.(वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

३. अ.मु.स.(नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

४. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

५. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. सर्व संचालक/सह संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१. 
७. विभागीय कृषि सह संचालक (सवी. 

८. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सवी. 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर (लेखा परिक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता). 
१०. माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११. नियोजन विभाग (का-१४३१) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. वित्त विभाग ( व्यय-१ व अर्थसंकल्प - १३) मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

१३. निवड नस्ती (कार्यासन -८ ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


